शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता नवीन 
महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात 
इरादापत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०१ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७)/ मशि-४, 
दि. १५.०९.२०१७. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ मधील तरतूदीनुसार 
संस्थाना इरादापत्र देण्यात येते. त्यास अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ साठी इरादापत्र देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ 
मध्ये नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी 
शिफारशीत केले आहेत. 
२.  विद्यापीठांकडून प्राप्त प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार इरादापत्र देण्यासंदर्भात विहित 
करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार निकषांची पुर्तता करणाऱ्या 
प्रस्तावांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (घ) नुसार शासनास 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या एकूण ११७ संस्थांना 
नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात कायम विना अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (3) (घ) खालील 
परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सोबतच्या विवरणपत्र-ब॒ मध्ये नमूद केलेल्या 
एकूण ०४ संस्थांना नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात कायम विना अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर 
करण्यात येत आहे. 
३. उपरोक्त इरादापत्रांकरीता पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती लागू राहतील :- 


१) शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे इरादापत्र 
हे कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 

२ सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित अटी व 
श्तींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन महाविद्यालय 
सुरु करण्यास झासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 

३) शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र दिनांक ३१ 
जानेवारी २०२४ पर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शातींच्या आधारे इरादापत्र देण्यात 
आलेले आहे, त्या अटी व ada पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता 
मिळण्याकरीता आवश्‍यक असलेल्या कागदपत्रांसह विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय 
दि. १५ सप्टेंबर, २०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विशद करण्यात आलेली 
आहे. अधिनियमातील तरतूदीनुसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था 
इरादापत्राच्या अटी व शार्ती पूर्ण करतात, त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सर्व 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


4) 


१०) 


8. 


कागदपत्रांसह अर्ज करावा व विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थांचे अर्ज व त्यासोबतचा 
अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या शिफारशींसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या 
कागदपत्रांसह शासनाकडे सादर करावा. 

नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने इरादापत्रातील 
अटी व शतींची पूर्तता केली असल्याचा अनुपालन अहवाल संबधित विद्यापीठाकडे दाखल करावा. 
तसेच शासन निर्णय दिनांक १५.०९.२०१७ सोबतच्या परिशिष्ट - “क” मध्ये नमूद केलेली 
कागदपत्रे जोडण्यात यावीत. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत परंतुकामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर व्यवस्थापन 
इरादापत्रातील शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत झाल्याचे 
समजण्यात येईल. 

सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया 
सुरु करुनये. 

सदर महाविद्यालयास वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमाचे महाविद्यालय सुरु करण्यास 
इरादापत्र हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत आहे. 
विद्यापीठाने याबाबत खातरजमा करावी. 

महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. 
अशाप्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यासंदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई 
करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 

महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with Disabilities 
Act, २०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या निकषानुसार 
दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची खातरजमा करण्यात यावी व 
अंतिम मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे 
अनिवार्य राहील. 

राज्य क्रीडा व युवा धोरण, २०१२ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन निर्णय, 
दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आव्यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 


शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे. 


& , 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत देवरी, जि. गोंदिया या बिंदूचा 


समावेश बृहतआराखड्यात केल्याविरूध्द मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल याचिका 
क्र. १४७२/२०२३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक ०९.०३.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार देवरी 
तालुक्‍्याकरीता दाखल नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांचा विचार करण्यात आला नाही. 


६. 


तसेच, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे दाखल याचिका क्र. १८०५/२०२३ प्रकरणी 


मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २१.०३.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार तुमसर (विधी) या बिंदूकरीता 
दाखल प्रस्तावांचा देखील विचार करण्यात आलेला नाही. 


पृष्ठ २२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०४०१२०५१०३३८०८ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


P RATA P CN = PRATAP PANDURANG LUBAL, C = IN, 


PANDURANG LUBAL Wisisi दळ 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 
६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
८. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
९. विशि-५/विशि-४ , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१०. संबंधित संस्था (संबंधित विद्यापीठामार्फत) 
११. निवडनस्ती (मरि-४). 


Cc #40 “०-0 


पृष्ठ २२ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


विवरणपत्र -- अ 


शासन निर्णय क्रमांक :- मान्यता- २०२४/प्र.क्र. ६३/मशि-४, दिनांक ०१ एप्रिळ, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 


अ र्ष संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 
.क्र. 
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
१. | १. | लोकहित शिक्षण प्रसारक कला 
मंडळ, पातुर, ता. पातुर, जि. अकोला. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
सैय्यद मोहसीन आर्टस्‌, कॉमर्स अन्ड सायन्स । विज्ञान 
सिनिअर कॉलेज, पातुर, ता. पातुर, जि.अकोला. | (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
वाणिज्य 
(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
२. | २. । वसुंधरा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्कार ज्ञानपीठ, ।कला 
आदर्श नगर, खामगांव, ता. खामगांव, जि. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
बुलढाणा. वाणिज्य 
सिध्दीविनायक कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमर्स अन्ड | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
आर्टस्‌, शिरजगांब fed, खामगांव रोड, विज्ञान 
ता. शेगांव, जि. बुलढाणा. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
३. | ३. | TR Pal फाऊंडेशन, मुधोरकर ले-आऊट, कला 
वडगांव रोड, यबतमाळ, ता. जि. यवतमाळ. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
शांताई कला व विज्ञान महाविद्यालय, येरद, विज्ञान 
ता. जि. यबतमाळ. (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
४. | ४. | माहेश्वरी शिक्षण प्रसारक मंडळ, राधानगरी, बंग | कला 
ले-आऊट, दिग्रस, ता.दिग्रस, जि.यवतमाळ. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
सो.राधादेवी बंग विद्यानिकेतन कला, वाणिज्य ब । वाणिज्य 
विज्ञान महिला महाविद्यालय, दिग्रस, ता. दिग्रस, । (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
जि. यवतमाळ. विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
(महिला महाविद्यालय) 
५. | ५. | रहिम अलीखानस पल्टीपर्पज अँन्ड त 
एज्युकेशन सोसायटी, चिखली, ता. चिखली, जि. | (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
बुलढाणा. ५ वर्षीय विधी 
करम विधी महाविद्यालय, जुने बुलढाणा रोड, ३ वर्षीय विधी 
मालगणी शिवार, चिखली, ता. चिखली, 
जि.बुलढाणा. 
& | ६. | वसुंधरा बहुउद्देशिय सामाजिक संस्कार ज्ञानपीठ, । विज्ञान 
आदर्श नगर, खामगांव, ता. खामगांव, (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
जि.बुलढाणा. कला 
स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ सायन्स, कॉमर्स । (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
अन्ड आर्टस्‌, आदर्श नगर, ता.खामगांव, वाणिज्य 
जि.बुलडाणा. (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 


पृष्ठ २२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ मनीं संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 
.क्र. 
७. | ७. । सेवालाल महाराज सांस्कृतिक व क्रिडा संस्था, ।कला 
महाळुंगी, ता.आर्णी, जि.यवतमाळ. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
सुश्री संत यशोदाबाई पवार कला, वाणिज्य व वाणिज्य 
विज्ञान महाविद्यालय, लोणबेहळ, ता. आर्णी, (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
जि.यवतमाळ. विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
८. | ८. | मार्यनॉरीटी एज्युकेशन सोसायटी, प्लट नं. ६, कला 
शादाब बाग, भोसा रोड, यवतमाळ, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता.जि.यबतमाळ. विज्ञान 
आदर्श कला, विज्ञान ब वाणिज्य कॉलेज, (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
(महिला) यवतमाळ, ता. जि.यवतमाळ. वाणिज्य 
(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
(महिला महाविद्यालय) 
९. | ९. | आधार बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, जयस्वाल कला 
ले-आऊट, बुलढाणा, ता. जि. बुलढाणा (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
स्व. दयासागरजी महाले कला, विज्ञान व विज्ञान 
वाणिज्य महाविद्यालय, उदय नगर (उन्द्रो), (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
ता.चिखली, जि.बुलढाणा. वाणिज्य 
(वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
१०. ।१०. । श्रीराम बहुउद्देशिय सोसायटी, बुलढाणा, कला 
द्वारा: श्रीराम ऑफसेट, लोणार. ता. लोणार, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
जि.बुलढाणा. वाणिज्य 
मापारी महाविद्यालय, गायखेड, ता. लोणार, (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
जि.बुलढाणा. विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
११. | ११. । सुभेदार रामजी बहुउद्देशिय मागासवर्गीय विकास । कला 
संस्था, सावळी (सदोबा), ता. आर्णी, जि.यवतमाळ. | (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला, वाणिज्य व वाणिज्य 
विज्ञान महाविद्यालय, सावळी (सदोबा), ता.आर्णी, | (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
जि.यवतमाळ. विज्ञान 
(विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
१२. |१२. | शिवाई एज्युकेशनल सोशल अँन्ड मेडिकल ट्रस्ट, । कला 
२९, शिक्षक कॉलनी, अमरावती, (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
ता. जि. अमरावती. विज्ञान 
भारतरत्न डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कॉलेज । (विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा) 
फॉर युजी अँन्ड पीजी कोर्सेस विथ मिलेनियम वाणिज्य 
स्किल्स इनोव्हेशन STS अँन्ड रिसर्च, (वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखा) 
अमरावती, ता. जि. अमरावती. (रात्रकालीन महाविद्यालय) 


पृष्ठ २२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ 


क्र. 


गि 


संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / 


विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 


शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 


१३. 


fal शिक्षण प्रसारक मंडळ, कळंबे तर्फ कळे, 
ता. करवीर, जि. कोल्हापूर संचलित आनंदी विधी 
महाविद्यालय, कळंबे तर्फ कळे, ता. करवीर, 
जि.कोल्हापूर 


वधी ५ वष 
विधी वषे ३ 


शह. 


बाळासाहेब बाडे फाऊंडेशन पुनाळ, ता. पन्हाळा, 
जि. कोल्हापूर संचलित सरदार रामचंद्र बाडे 
आर्टस, कॉमर्स सायन्स महाविद्यालय, पुनाळ, 
ता.पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


१५. 


fe I एज्युकेशन सोसायटी, धामोड, ता. राधानगरी, 
जि. कोल्हापूर संचलित तुळशी-धामणी कला, 
वाणिज्य आणि विज्ञान महिला महाविद्यालय, 
धामोड, ता. राधानगरी, जि. कोल्हापूर 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


१६. 


सिंधु एज्युकेशन सोसायटी, गांधीनगर, 3/2 
गांधीनगर, कोल्हापूर संचलित सिंधु सिनिअर 
कॉलेज, गांधीनगर, रि.स.नं. ४१८, गडमुडशिंगी, 
ता. करवीर, कोल्हापूर 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


१७. 


आजरा महाल शिक्षण मंडळ, आजरा, ता. आजरा, 
जि. कोल्हापूर संचलित व्यंकटराव कला, वाणिज्य, 
विज्ञान महाविद्यालय, आजरा, ता. आजरा, 
जि.कोल्हापूर 


कला, वाणिज्य, विज्ञान 


शट. 


ज्ञान विज्ञान शिक्षण प्रसारक मंडळ, बहिरेश्वर, ता. 
करवीर, जि. कोल्हापूर संचलित सुर्यकांत सदाशिव 
दिंडे (बापू) कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
गणेशवाडी (बीडशेड), ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


१९. 


दि फ्रेडस असोसिएशन, जत, ता. जत, जि. सां 
संचलित कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
कुंभारी, ता. जत, जि. सांगली 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


२०. 


विश्‍वास शिक्षण प्रसारक मंडळ, यशवंतनगर, 
चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली संचलित महिला 
महाविद्यालय, तळीचा कोपरा, शिराळा, 
ता.शिराळा, जि. सांगली 


वाणिज्य व विज्ञान 


२१. 


श्री. स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, कोल्हापूर 
संचलित दत्ताजीराव कदम लॉ कॉलेज 
इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 


TH ५ वर्षे ३ वष 


कवयित्री बहिणाबाई चोधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 


र्र. 


हिरा प्रतिष्ठान. नंदुरबार हिरा कॅम्पस, सर्वे नं 

३८१, गजानन महाराज मंदिराजवळ, नवापुर 

रोड, नंदुरबार, पिनकोड- ४२५४१२ 

सहकार महर्षी श्री. अण्णासाहेब पी.के.पाटील 
विधी महाविद्यालय, नंदुरबार 


पानवीय संस्था - बी.ए.एल.एल.बी. 
(५ वर्षीय)[सर्व अनिवार्य विषय] 
एल.एल.बी. (३ वर्षीय)[सर्व 
अनिवार्य विषय] 


पृष्ठ २२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ 


क्र. 


a 


संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / 


विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 


२२. 


सनराईज फाउंडेशन, नंदुरबार 

प्लॉट नंबर ६, विरल विहार, खोडाई माता रोड, 
नंदुरबार-४२५४१२ 

आर.पी.बळवी कला, विज्ञान, वाणिज्य 
महाविद्यालय, नवापूर, ता. नवापूर, जि. नंदुरबार 


मानवीय संस्था -- 

बी.ए.[मराठी, संरक्षणशास्त्र, 
मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
भूगोल, इतिहास, हिन्दी, सक्‍तीचा 
इंग्रजी, इंग्रजी, वैकल्पीक इंग्रजी, 
मराठी (उपोजिता), पर्यावरण] 
विज्ञान व तंत्रज्ञान -- 

बी.एस्सी. [इंग्रजी, संगणक विज्ञान, 
सूक्ष्मजैविकी, गणीत, प्राणी शास्त्र, 
वनस्पति शास्त्र, अकार्बनिक 
रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन 
शास्त्र, भोतिक शास्त्र, रसायन 
शास्त्र, मराठी, भूगोल, हिंदी, 
पर्यावरण शास्त्र] 

वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
बी.कॉम.[सर्व अनिवार्य विषय] 


RY. 


प फाउंडेशन, नंदुरबार 

प्लॉट नंबर ६, विरल विहार, खोडाई माता रोड, 
नंदुरबार-४२५४१२ 

आर.पी.बळवी कला, विज्ञान, वाणिज्य 
महाविद्यालय, तळोदा, ता. तळोदा, जि. नंदुरबार 


मानवीय संस्था — 

बी.ए.[मराठी, संरक्षणशास्त्र, 
मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
भूगोल, इतिहास, हिन्दी, सक्‍तीचा 
इंग्रजी, इंग्रजी, वैकल्पीक इंग्रजी, 
मराठी (उपोजिता), पर्यावरण] 
विज्ञान व तंत्रज्ञान -- 

बी.एस्सी. [इंग्रजी, संगणक विज्ञान, 
सूक्ष्मजैविको, पर्यावरण विज्ञान, 
प्राणी शास्त्र, बनस्पति शास्त्र, 
अकार्बनिक रसायन शास्त्र, 
कार्बनिक रसायन शास्त्र, भौतिक 
शास्त्र, रसायन शास्त्र, मराठी, 
भूगोल, हिंदी] 

वाणिज्य ब व्यवस्थापन - 
बी.कॉम.[सर्व अनिवार्य विषय] 


२५. 


प फाउंडेशन, नंदुरबार 

प्लॉट नंबर ६, विरल विहार, खोडाई माता रोड, 
नंदुरबार-४२५४१२ 

आर.पी.बळवी कला, विज्ञान, वाणिज्य 
महाविद्यालय, नंदुरबार, ता. नंदुरबार, 
जि.नंदुरबार 


पानवीय संस्था — 

बी.ए.[मराठी, संरक्षणशास्त्र, 
मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, 
भूगोल, इतिहास, हिन्दी, इंग्रजी, 
मराठी (उपोजिता)] 

विज्ञान व तंत्रज्ञान -- 

बी.एस्सी. [इंग्रजी, संगणक विज्ञान, 
सूक्ष्मजैविकी, गणीत, प्राणी शास्त्र, 
वनस्पति शास्त्र, अकार्बनिक 


पृष्ठ २२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


hal 


संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / 


विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 


रसायन शास्त्र, कार्बनक रसायन 
शास्त्र, भोतिक शास्त्र, रसायन 
शास्त्र, मराठी, भूगोल, हिंदी, 
पर्यावरण शास्त्र] 

वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
बी.कॉम.[सर्व अनिवार्य विषय] 


श्री संत दामाजीअप्पा चॅरीटेबल ट्रस्ट, आरखेड 
आरखेड, ता. पालम, जि. परभणी-४३१७२० 
सातपुडा सिनिअर कॉलेज, जमाना, 
ता.अक्कलकुवा, जि. नंदुरबार 


मानवीय संस्था -- 

बी.ए.[मराठी, कॉम्प्युटर 
अप्लिकेशन, योग विज्ञान, 
नाट्यशास्त्र, संगीत, लोकप्रशासन, 
संरक्षणशास्त्र, तत्त्वज्ञान, 
मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, 
समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, भूगोल, 
इतिहास, हिन्दी, व्यबहारिक मराठी, 
मास कम्युनिकेशन, सक्‍तीचा इंग्रजी, 
शिक्षणशास्त्र, इंग्रजी, संस्कृतीक 
इतिहास, तर्कशास्त्र, वैकल्पीक 
इंग्रजी, लायब्ररीयन, मराठी 
(उपोजिता), सामान्य ज्ञान, 
पर्यावरण, लॉजिक अँड 
मेथोडॉलॉजी ऑफ सायन्स, 
जर्नलिजम] 

विज्ञान व तंत्रज्ञान — 

बी.एस्सी. [इंग्रजी, संगणक विज्ञान, 
सूक्ष्मजैविको, पर्यावरण विज्ञान, 
गणीत, प्राणी शास्त्र, बनस्पति 
शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, 
कार्बनिक रसायन शास्त्र, भौतिक 
शास्त्र, रसायन शास्त्र, मराठी, 
माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, 
भूगोल, भुगर्भशास्त्र, हिंदी, सामान्य 
ज्ञान, पर्यावरण शास्त्र, जीवशास्त्र] 


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 


विजय केस वासी विकास बहुउद्देशीय 
संस्था, नरखेड 

माऊली महाविद्यालय, नरखेड, खसरा नं. ८६३, 
सारडी-पिठोरी रोड, नरखेड, जि. नागपूर- ४४१ 


२०४. 


१. बो.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिव 
विषय) मराठी माध्यम 

२. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
इंग्रजी माध्यम 

३. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 


पृष्ठ २२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ 1 संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 
क्र. 
२८. | २. श्री. पारवे बहुउद्देशीय एज्युकेशन सोसायटी, १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिक 
भिवापूर विषय) 
पारवे आर्टस, कॉमर्स अन्ड सायन्स कॉलेज, वार्ड । मराठी माध्यम 
क्र. १, भिवापूर, ता. भिवापूर, जि. नागपूर - ४४१ | २. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
२०१. मराठी माध्यम 
३. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 
२९. | ३. | श्याम बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, साव १. बो.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिव 
श्यामराव पाटील कापगते महाविद्यालय, विषय) 
मु. पो.लाखांदूर, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा - ४४१ | मराठी माध्यम 
C03, २. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 
३०. | ४. | इंदुताई मेमोरियल शिक्षण संस्था, तुमसर १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिव 
विद्या सच्चिदानंद फुलेकर नाईट कॉलेज, कुंभरे  । विषय) 
नगर, तुमसर, ता. तुमसर, जि. भंडारा - ४४१ मराठी माध्यम 
९१२. २. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
मराठी माध्यम 
३. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 
३१. | ५. | लेट. खुशाल कापसे बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिव 
गोंदिया विषय) 
लेट. नानकुबाई खुशाल कापसे आर्टस, सायन्स । मराठी माध्यम 
अँन्ड कॉमर्स नाईट कॉलेज, गोंदिया, तह आणी,  । २. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
ता.गोंदिया, जि. गोंदिया - ४४१ ६०१. इंग्रजी माध्यम 
३. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 
३२. | ६. | श्री. दत्तात्रय प्रभु बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, १. बो.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिव 
सूर्याटोला, गोंदिया विषय) 
श्री. दत्त महाविद्यालय, तिरोडा, तह तिरोडा, मराठी माध्यम 
जि.गोंदिया - ४४१ ९११. २. बी.कॉम. (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
मराठी माध्यम 
३. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 
३३. | ७. | मुक्तांगण शिक्षण अभ्यास संस्था, भंडारा १. बी.ए. (२ भाषा ब ४ ऐच्छिव 
नामदेवराव दिवटे महाविद्यालय, मु. डोकेसरांडी, | विषय) 
पो. ओपारा, ता. लाखांदूर, जि. भंडारा - ४४१ मराठी माध्यम 
८०३. २. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 


पृष्ठ २२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ गि संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 
.क्र. 
३४.। ८. | मुक्तांगण शिक्षण अभ्यास संस्था, भंडारा १. बी.ए. (२ भाषा व ४ ऐच्छिक 
श्रीराम फटे महाविद्यालय, मु. पो. पोहरा, विषय) 
ता.लाखणी, जि. भंडारा - ४४१ ८०९. मराठी माध्यम 
२. बी.एस्सी. (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) इंग्रजी माध्यम 
३५. | ९. | महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण संस्था, सुर्यटोला,  । १. बी.ए. (२ भाषा ब ४ ऐच्छिव 
गोंदिया एस.आर. महिला महाविद्यालय, गोरेगांव, । विषय) 
ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया - ४४१ ६०१. मराठी माध्यम 
२. बी.कॉम (अभ्यासक्रमाप्रमाणे) 
इंग्रजी माध्यम 
३. बी.एस्सी (२ भाषा व ५ ऐच्छिक 
विषय) 
इंग्रजी माध्यम 
श्रीमती. नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
३६. १. | हजरत पिरपाशा कादरी बहुउद्देशीय विकास । विद्याशाखा 
संस्था, १. बी.ए. 
राजमाता जिजाऊ वरिष्ठ महाविद्यालय, २. बी.कॉम. 
करमाड, तालुका व जिल्हा - औरंगाबाद ३. बी.एस्सी. 
30.| २. | eet बहउद्देशीय संस्था, विद्याशाखा 
श्री साई महिला महाविद्यालय, तिवसा, १. बी.डिझाईन 
तालुका - तिवसा, जिल्हा - अमरावती 
३८. | ३. । श्री भगवान बाबा सेवाभावी संस्था, विद्याशाखा 
भैरवनाथ महाविद्यालय, ताडसोन्ना, बीड १. बी.ए. 
२. बी.एस्सी. 
३९. ४. | चतुराई प्रतिष्ठाण, विद्याशाखा 
केंब्रिज महाविद्यालय, मु-पो चुंचा व्हाया, हादगाव | १. बी.डिझाईन 
ता- कळमनुरी, जि-हिंगोली 
४०.| ५. | संजनु शिक्षण प्रसारक मंडळ विद्याशाखा 
राजमाता अहिल्या कला वाणिज्य व विज्ञान १. बी.ए. 
महिला वरिष्ठ महाविद्यालय, २. बी.कॉम. 
रोहिलागड, तालुका - अंबड, जिल्हा - जालना । ३. बी.एस्सी. 
४१. | ६. | श्री गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, । विद्याशाखा 
सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, आष्टी, | १. बी.डिझाईन 
तालुका -परतुर, जिल्हा, जालना 
¥2.| ७. । श्री गंगाभारती बहउद्देशीय सेवाभावी संस्था,  । विद्याशाखा 
महात्मा फुले महिला महाविद्यालय, आष्टी, (९. बी.ए. 
तालुका - परतुर, जिल्हा - जालना २. बी.कॉम. 
३. बी.एस्सी. 


पृष्ठ २२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ i संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 

क्र. 

४३. | ८. | हिंदू एज्युकेशन कल्चरल हेल्थ अंड वेलफेअर । विद्याशाखा 
सोसायटी १. बी. ए. 
मातोश्री वरिष्ठ महाविद्यालय, वृंदावन कॉलनी, 
कारेगाव रोड, तालुका व जिल्हा परभणी 

४४. ९. | ta. धर्मवीर दिलिपराव रहाते क्रिडा व शैक्षणिक | विद्याशाखा 
संस्था, १. बी.एस्सी. 
राजमाता जिजाऊ महाविद्यालय, शम्भुअप्पा, 
कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर, हिवरा खुर्द, मेहकर, 
बुलढाणा 

४५.। १०. | छत्रप षी शाहु प्रतिष्ठाण, विद्याशाखा 
राष्ट्रमाता जिजाऊ महिला महाविद्यालय, नांदेड । १. बी.डिझाईन 
रोड, बसमत, जिल्हा - हिंगोली 

४६.। ११. | ताज फाउंडेशन, विद्याशाखा 
राष्ट्रीय कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय, १. बी.ए. 
नागद, तालुका- कन्नड, जिल्हा - ओरंगाबाद |२. बी.कॉम. 

३. बी.एस्सी. 

४७.। १२. | छत्रप षी शाहू प्रतिष्ठाण, विद्याशाखा 
राष्ट्रमाता जिजाऊ महिला महाविद्यालय, नांदेड । ९. बी.एस्सी. 
रोड, बसमत ता- बसमत, जि- हिंगोली 

४८.| १३. | स्व. सुशीला काळे अल्पसंख्यांक बहुउद्देशीय । विद्याशाखा 
शिक्षण संस्था, १. बो.ए. 
भगवान महावीर महिला महाविद्यालय, सांजोळ, ।२. बी.कॉम. 
तालुका जाफ्राबाद, जिल्हा जालना ३. बी.एस्सी. 

४९. | ty. श्री गंगाभारती बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था  । विद्याशाखा 
शकुंतलाबाई महिला महाविद्यालय, आनंदवाडी, ।|१. बी.एस्सी. होम सायन्स 
तालुका- परतुर, जिल्हा - जालना 

५०. | १५. | कै. तिलोकचंद कुचे शिक्षण प्रसारक मंडळ, विद्याशाखा 
ग्रेस इन्स्टिटयूट ऑफ फॅशन डिझाईन, गट क्र. १. बी.डिझाईन 
२०९, कृषी महाविद्यालयासमोर, बदनापूर, 
औरंगाबाद रोड, जालना 

५१. | १६. | युवक विकास मंडळ, विद्याशाखा 
राजर्षी शाहू महिला महाविद्यालय, १. बी.डिझाईन 
मु.रोहनवाडी, तालुका व जिल्हा - जालना 

५२. | १७.। छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, विद्याशाखा 
सरस्वती गर्ल्स कॉलेज, बोखारा, ता- नागपूर, ।९. बी.एस्सी. 
जि- नागपूर २. बी.डिझाईन 

३. बी.एस्सी. होम सायन्स 


पृष्ठ २२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ ia संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 

क्र. 

५३.। ९१८. | बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुउद्देशीय विद्याशाखा 
संस्था, १. बो.ए. 
श्रीमती मिना मानबटकर महिला महाविद्यालय, ।२. बी. कॉम. 
मोदा, तह मोदा, जिल्हा नागपूर ३. बी.एस्सी. 

५४.। १९. | बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुउददेशीय विद्याशाखा 
संस्था, १. बी.डिझाईन 
श्रीमती मीना मानबटकर महिला महाविद्यालय, 
मौदा, तालुका व जिल्हा - नागपूर 

५५.। २०. | स्व. विष्णुपंत झोडगे बहुउद्देशीय विकास संस्था | विद्याशाखा 
कमल महिला महाविद्यालय, बोढाळा, नागपुर, १. बी.डिझाईन 
तह आणि जिल्हा नागपुर 

५६. | २९१. | स्व. विष्णुपंत झोडगे बहुउद्देशोय विकास विद्याशाखा 
संस्था, १. बी.एस्सी. 
कमल महिला महाविद्यालय, बोढाळा, तालुका व २. बी.सी.ए. 
जिल्हा नागपूर 

५७. २२.। सम्यक प्रबोधन संघ, विद्याशाखा 
प्रा. डॉ भगवान प्रधान महिला महाविद्यालय, १. बी.डिझाईन 
कांबरे, सापगाव, कांबरे पावर हाऊस जवळ, 
तालुका - शहापूर, जिल्हा - ठाणे 

५८. । २३. | एकात्मिक अपंग विकास बहुउद्देशीय शिक्षण । विद्याशाखा 
संस्था, १. बी.एस्सी. 
एमआरटी कॉलेज फॉर वुमेन्स, २. बी.एस्सी. होम सायन्स 
कॅम्प रोड, अमरावती तह आणि जिल्हा - 
अमरावती कॅम्प परिसर, अमरावती 

५९. | २४.| एकात्मिक अपंग विकास बहउद्देशीय शिक्षण । विद्याशाखा 
संस्था, १. बी. डिझाईन 
एमआरटी कॉलेज फॉर वुमेन्स, कॅम्प रोड, 
अमरावती तह आणि जिल्हा - अमरावती कॅम्प 
परिसर, अमरावती 

६०. | २५. दृष्टी सामाजिक सेवा संस्था, विद्याशाखा 
विद्याविहार महिला महाविद्यालय, वरूड, १. बी. डिझाईन 
तालुका- वरूड, जिल्हा- अमरावती 

६१. | २६.  दष्टी सामाजिक सेवा संस्था, विद्याशाखा 
विद्याविहार महिला महाविद्यालय, वरूड, १. बी.ए. 
तालुका- वरूड, जिल्हा - अमरावती २. बी.कॉम. 

३. बी.एस्सी. 

६२. | २७. श्री स्वामी समर्थ महिला ग्रामिण विकास संस्था, | विद्याशाखा 
प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय, मोर्शी, तालुका- | ९. बी.ए. 
मोशी, जिल्हा - अमरावती २. बी. काम. 

३. बी.एस्सी. 


पृष्ठ २२ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ ia संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 
.क्र. 
६३. | २८. श्री स्वामी समथ महिला ग्रामीण विकास संस्था, | विद्याशाखा 
प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय, तालुका -मोर्शी, | १. बी.डिझाईन 
जिल्हा - अमरावती 
६४.। २९. | बी सेवन सोसायटी फॉर सोशन चेंज विद्याशाखा 
ए.टी पवार वुमेन्स कॉलेज, कनाशी, १. बी.ए. 
तह कळवण, जिल्हा - नाशिक २. बी.एस्सी. 
३. बी.एस्सी. होम सायन्स 
६५.। ३०. | बी सेवन सोसायटी फॉर सोशन चेंज विद्याशाखा 
ए.टी पवार वुमेन्स कॉलेज, कनाशी, तह १. बी.डिझाईन 
कळवण, जिल्हा - नाशिक 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
६६. | १. | झगडू सिंग चॅरिटेबल ट्रस्ट, ठाकुर हाउस, अशोक | ९) बी. ए. (०-१२०) 
नगर, कांदिवली (पू), मुंबई-४००१०१ २) बी. कॉम. (0-220) 
ठाकुर स्पेशलाईज डिग्री कॉलेज, शिवाजी रोड, ३) बी. एस्सी. (0-220) 
ऑफ एम जी रोड, कांदिवली (पू), मुंबई-४०००६७ 
६७. | २. | राजस्थान रिलीफ सोसायटी, रानी सती मार्ग, १) बी. ए. (0-220) 
मालाड (पू), मुंबई- ४०० ०९७ २) बी. कॉम. (0-220) 
बजाज डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अन्ड ।३) बी. एस्सी. (0-220) 
सायन्स, नवजीवन कॅम्पस, नवजीवन लेन, रानी 
सती मार्ग, मालाड (पू), मुंबई- ४०० ०९७ 
६८. । ३. | प्रियदर्शनी शेक्षणिक ब सामाजिक विकास मंडळ, | ९ (बी. कॉम. (0-220) 
जुनी एम. एच. बी. कॉलनी, गोराई रोड, बोरीबली । २) बी. एस्सी. (0-220) 
(प), मुंबई- ४०० ०९१ 
सायली डिग्री कॉलेज, सी. टी. एस. नंबर २४०, 
जुनी एम. एच. बी. कॉलनी, गोराई रोड, बोरीबली 
(प), मुंबई- ४०० ०९१ 
६९. | ४. | पार्ल टिळक विद्यालय असोसिएशन, हनुमान रोड, | ९) विधी ३ वर्ष (०-६०) 
विर्लेपाले (पू.), मुंबई-४०००५७ 
पी. टि. वि. ए. चे विधी महाविद्यालय, गुजराज 
सोसायटी रोड, म. ल. डहाणुकर महाविद्यालय 
जवळ, विर्लेपा्ले (पू.), मुंबई-४०००५७ 
७०.। ५. । चेंबूर ट्रॉम्बे एज्यूकेशन सोसाय १) विधी (३ वर्षे) (०-६०) 
श्री एन. जी. आचार्य मार्ग, चेंबूर, मुंबई- ४०० ०७१ 
श्री एन. जी. आचार्य कॉलेज ऑफ लॉ, 
श्री एन. जी. आचार्य मार्ग, चेंबूर, मुंबई- ४०० ०७१ 
७१. | ६. | वनमाला एज्यूकेशनल अँन्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट, मनोरमा | ९) बी.ए. (0-220) 
नगर, कोलशेत रोड, ढोकाळी, ठाणे -४००६०७ २) बी. कॉम. (0-220) 
धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाविद्यालय, ठाणे २) बी. एस्सी. (0-220) 
महानगरपालिका शाळा क्र. ११९०, गांधीनगर, ठाणे 
(प.), ठाणे-४००६०७ 


पृष्ठ २२ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ 
क्र. 


णि 


संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / 


विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 


७२. 


७. 


कोकण मुस्लिम एज्यूकेशन सोसायटी 

ऑफ डिस्ट्रिक्ट ठाणे, 

रईस हायस्कुल कॅम्पस, ठाणे रोड, ता. भिवंडी, 
जि. ठाणे- ४२१ ३०२ 

के. एम. ई. सोसायटीचे रात्र डिग्री कॉलेज ऑफ 
आर्टस आणि कॉमर्स, रईस हायस्कुल कॅम्पस, ठाणे 
रोड, ता. भिवंडी, जि. ठाणे- ४२१ ३०२ 


१) बी. ए. (०-१२०) 
२) बी. कॉम. (०-१२०) 


७३. 


म शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.जामघर, 
पो.नेहरोली, ता. ATST, जि. पालघर-४२१३१२ 

ह. भ. प. सिता नकुल पाटील विधी कॉलेज, पडघे, 
माँ साहेब मिनाताई ठाकरे कॉम्प्लेक्स, पोलीस 
स्टेशन AAG, पडघे, भिवंडी, ठाणे-४२११०१ 


१) विधी (3 वर्षे) (०-६०) 


७४. 


बाबु बलदेवसिंग मेमोरियल एज्यूकेशन ट्रस्ट, 
उल्हासनगर, शास्त्री नगर, विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशन 
जवळ, उल्हासनगर, जि. ठाणे-४२१ ००३ 

प्रेसिडेन्सी कॉलेज ऑफ लॉ, 

१२२१-१२२४, शास्त्री नगर, विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशन 
जवळ, उल्हासनगर, जि. ठाणे-४२१ ००३ 


१) विधी (३ वर्षे) (०-६०) 


७५. 


१०. 


पाल शिक्षण संस्था, व्ही. टी. सि. ग्राउंड, 
आशेलपाडा, गणपती मंदिर जवळ, तालुका 
अंबरनाथ, जि. ठाणे- ४२१००४ 

सेंट पॉल कॉलेज ऑफ लॉ, व्ही. टी. सि. ग्राउंड, 
आशेलपाडा, गणपती मंदिर जवळ, तालुका 
अंबरनाथ, जि ठाणे- ४२१००४ 


१) विधी (३ वर्षे) (०-६०) 
(सहसंचालक, पनवेल यांच्या समिती 
मार्फत सखोल चोकशीच्या निर्णयाच्या 
अधिन इरादापत्र देण्यात येत आहे.) 


७६. 


१. 


श्री. राम पंडागळे एज्यूकेशन ट्रस्ट, बंधुप्रेम 
सोसायटी ,प्लॉट क्र. ७२८ डी ६, सेक्टर ७ 
चारकोप, कांदिवली (प.), मुंबई-४०००६७ 
विद्याविकास डिग्री कॉलेज, 

बांधण, ता. विक्रमगड, जि. पालघर-४०१६०५ 


१) बी. कॉम. (0-220) 


७७. 


ae 


आर. एन. एज्यूकेशन सोसायटी, आर.एन.नगर, 
आर. एन. रोड, बाकणपाडा, नालासोपारा पूर्व, 
पालघर-४०१२०९ 

रेकॉन डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस अँन्ड कॉमर्स, 
आर.एन.नगर, आर. एन. US, बाकणपाडा, 
नालासोपारा पूर्व, पालघर-४०१२०९ 


१) बी. ए. (०-१२०) 
२) बी. कॉम. (०-१२०) 


७८. 


१३. 


वद्यार्बाधनी कॅम्पस, के टी रोड, बसई रोड, (प.) 
पालघर-४०१२०२ 

विद्यार्बाधनीचे लॉ कॉलेज, विद्यार्बाधनी कॅम्पस, 

के टी रोड, वसई रोड, THE (प.) पालघर-४०१२०२ 


१) विधी (५ वर्षे) (०-६०) 


पृष्ठ २२ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


Tt 
क्र. 


1 


संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / 


विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 


७९. 


शह. 


चिमा पाटील शिक्षण संस्था, 

धानिवगाव, ता. TAS, जि पालघर-४०१२०८ 
अँड. कल्याणी पाटील लॉ कॉलेज. 
धानिवगाव, ता. TAS, जि. पालघर-४०१२०८ 


१) विधी (३ वर्षे) (०-६०) 


१५. 


वाय. अँन्ड एम. अंजूमन खै प्लाम ट्रस्ट, 
पहिला मजला, बैतुल अमन को-ऑप हो. 
सोसायटी, दुसरे मौलाना आझाद रोड, नागपाडा, 
मुंबई- Yoo ०न्हू 

वाय. अन्ड एम. ए. के. आयेस कॉलेज ऑफ 
आर्टस, सायन्स अँन्ड कॉमर्स, गोरेगांव, लोणेरे, 
श्रीवर्धन रोड, गोरेगांव, ता. माणंगाव, जि. रायगड- 
४०२१०३ 


१) बी. कॉम. (१२०-०) 


८१. 


१६. 


अंजूमन हिमायतुल इस्लाम, एस. टी. स्टॅंड समोर, 
महाड, जि. रायगड-४०२३०१ 

अंजूमन हिमायतुल इस्लाम सिनिअर कॉलेज. 
महाड, एस. टी. स्टँड समोर, महाड, जि. रायगड- 
४०२३०१. 


१) बी. ए. (०-१२०) 
२)बी. कॉम. (0-220) 
३) बी.एस्सी. (०-१२०) 


Cx: 


१७. 


ट्रीय शिक्षण संस्था, राणाप्रताप भवन, 
पं.दिनदयाळ उपमार्ग, डोंबिबली प. ठाणे-४२१२०२ 
स्वामी विवेकानंद विधी महाविद्यालय, दत्त नगर, 
आयरे रोड, डोंबिबली पूर्व, ठाणे-४२१२०१ 


१) विधी (५ वर्षे) (०-६०) 


८३. 


शट. 


हाजी ओमर मूसा एज्यूकेशन ट्रस्ट, 


२७/५निजामपूर, राम मंदिर च्याबाजूला, ठाणे-४२१३०२ 
आर बी विधी महाविद्यालय, हि नं. ५८१, नारपोली, सवे 
नं ११६१, भिवंडी, ठाणे-४२१३०२ 


१) विधी (3 वर्षे) (०-६०) 


८४. 


१९. 


सेंट विल्फ्रेड एज्यूकेशन सोसायटी, सेक्टर-१०, 
मोरा मार्ग, मानसरोबर, जयपूर-३०२०२० 

सेंट विल्फेड कॉलेज ऑफ आर्टस कॉमर्स अन्ड 
सायन्स, संघवी नगर, बीएमसी गार्डन जवळ, 
टीव्हीएस मेंट्रिक्स मोटर्सच्या मागे, मीरा भाईंदर 
रोड, मीरा रोड (FA), ठाणे-४०११०७ 


१) बी.ए. (०-१२०) 
२) बी. कॉम. (0-220) 
२) बी. एस्सी. (0-220) 


Goes 


२०. 


तेलगू समाज शिक्षण संस्था, १६८ कणेरी, भिवंडी- 
४२१ ३०५ 

पी. ई. एम. नाईट डिग्री कॉलेज, फणेगाव, 
कामतघर, भिवंडी, जि ठाणे-४२१३०५ 


१) बी.ए. (०-१२०) 
२) बी. कॉम. (0-220) 
३) बी. एस्सी. (०-१२०) 


८६. 


२१. 


हिरवळ एज्युकेशन ट्रस्ट, घर क्र. १९१३, अनंत 
कॉम्प्लेक्स, दुकान क्र ०२, एम.जी. रोड, पोस्ट महाड, 
ता. महाड, जि. रायगड-४०२३०१ 

हिरवळ विधी महाविद्यालय, मुंबई-गोवा महामार्गाजबळ, 
धारिया पेट्रोलपंपाच्या मागे, चांबारखिंड, पोस्ट व ता. 
महाड, जि. रायगड-४०२३०१ 


१) विधी (५ वर्षे) (०-६०) 


पृष्ठ २२ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ | संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 

क्र. 

८७.। २२. | खालापुर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ, १) विधी (३ वर्षे) (०-६०) 
जुना मुंबई पुणे महामार्ग जबळ, खोपोली, 
जि.रायगड-४१०२०३ 
के.टी. एस. पी. एम. चे विधी महाविद्यालय, 
जुना मुंबई पुणे महामार्ग जबळ, खोपोली, 
जि. रायगड-४१०२०३. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 

८८.|॥ १. । हुतात्मा बाबू गेनू समाजवादी विद्यापीठ मुंबई शाखा 
तिसगाव पत्ता: कुशल भापसे निंबोडी फाटा, पोस्ट | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
देवराई, ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
मा आमदार बाबुराव भापसे महाविद्यालय, पत्ता: । मानवविज्ञान- बी. ए. 
देवराई, HAST फाटा, ता: पाथर्डी, जि: अहमदनगर 
पिन : ४१४१०२ 

८९. | २. | श्री बबनराव नारायण ढोकळे शिक्षण ब संशोधन  । सर्वेसाधारण 
संस्था, पत्ता: स नं २१५ ऐ ३, नंदनवन कॉलनी, वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
गराडे गिरणी पाठीमागे, पाण्याच्या टाकीजवळ, संत | विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
तुकारामनगर, भोसरी, पुणे ४१४०३९ मानवविज्ञान- बी. ए. 
आदर्श महाविद्यालय, पत्ता: खडकवाडी, ता: 
पारनेर, जि: अहमदनगर पिन : ४१४३०४ 

९०. | ३. । ग्रीन वर्ल्ड फौंडेशन, पत्ता: शिरेगाव पोस्ट पवेसाधारण 
खेडलेपरमानंद, ता. नेवासा, जिल्हा अहमदनगर  । वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
पिन : ४१४१०५ विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
आर्य वरिष्ठ महाविद्यालय, मांजरी, पत्ता: मांजरी, । मानवविज्ञान- बी. ए. 
ता: राहुरी जि: अहमदनगर पिन : ४१३७०५ 

९१. | ४. | ज्ञानााधिनी शिक्षण संस्था, पत्ता: नवीन नगर रोड, । सर्वेसाधारण 
संगमनेर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर-४२२६०५ | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
माननीय रावसाहेब येबले कला, वाणिज्य आणि  । विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
विज्ञान महाविद्यालय, पत्ता: संगमनेर, ता: संगमनेर, | मानवविज्ञान- बी. ए. 
जि:अहमदनगर पिन : ४२२६०५ 

९२. | ५. | मातोश्री फाउंडेशन, पाबळ पत्ता: मिळकत नंबर पवेसाधारण 
२११२ गाव पाबळ, ता. शिरूर, जि. पुणे ४१२४०३ | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
कै सावित्रीबाई ससाणे कला, वाणिज्य व विज्ञान  । विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
महाविद्यालय, महम्मदवाडी, हडपसर, पुणे पत्ता | मानवविज्ञान- बी. ए. 
महम्मदवाडी, ता: पुणे (महानगर पालिका हद्द) 
जि:पुणे पिन : ४११०६० 

९३. | ६. | कर्वे समाजसेवा संस्था, पत्ता: १८, हिल साईड, कवे | सर्वसाधारण 
नगर , ता: हवेली जि:पुणे पिन :४११०५२ विज्ञान व तंत्रज्ञान- 
बी. डी. कर्वे कॉलेज ऑफ आर्टस्‌ ,कॉमर्स अंड  । बी.एस्सी.(सायबर लायब्ररी 
सायन्स पत्ता: कोथरूड-कवे नगर ता: पुणे सायन्स) 
(महानगर पालिका हद) जि:पुणे 


पृष्ठ २२ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ eT संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 

.क्र. 

९४.। ७. | राजमाता जिजाऊ महिला मंच पत्ता: २३३७, सर्वसाधारण 
बालाजी चेंबर्स, तळेगाव -चाकण रोड, तळेगाव  । विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी.सायबर 
स्टेशन (दाभाडे), ता.मावळ, जि.पुणे पिन: आणि डिजिटल सायन्स 
४१०५०७ 
विश्‍बकमल महाविद्यालय, पत्ता: तळेगाव, ता: 
मावळ, जि:पुणे पिन : ४१०५०७ 

९५. | ८. | राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळ, पत्ता: सर्वसाधारण 
लांडेवाडी, भोसरी, पुणे ता: पिंपरी चिंचवड मनपा | मानवविज्ञान- बॅचलर ऑफ लॉज 
हद्द, PUTT पिन : ४१२१०५ (एल एल.बी.) तीन वर्ष 
स्व. आमदार लक्ष्मण जगताप विधी महाविद्यालय, 
पत्ता: डुडुळगाव (भोसरी)(आळंदी रोड), ता: पिंपरी 
चिंचवड (महानगर पालिका Be), जि:पुणे 

९६. | ९. | आम शांती शिक्षण प्रसारक मंडळ, पत्ता: चिचखेडा | सवेसाधारण 
पोस्ट चापानेर, ता.कन्नड, जि.औरंगाबाद पिन : वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
४३११०३. विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
राजमाता जिजाऊ कला वाणिज्य व विज्ञान वरिष्ठ । मानवविज्ञान- बी. ए. 
महाविद्यालय, सरताळे (साकोरे), ता.नांदगाव, 
जि.नाशिक पिन : ४२३१०६ 

९७. । ९०. | सरस्वती दर्शन फाऊंडेशन पत्ता: गंगा सॅटेलाईट  । सर्वसाधारण 
वानवडी पुणे ४११०४० ता: हवेली जि:पुणे पिन: । वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी. बी. ए. 
४१२३०७ (इंटरनॅशनल बिझनेस) 
TEA कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट अँड इन्फॉर्मेशन वाणिज्य व व्यवस्थापन- 
टेक्नॉलॉजी पत्ता: मांजरी ता: पुणे (महानगर बी.बी.ए.(कॉमप्यूटर अँप्लिकेशन) 
पालिका हद्द) जि:पुणे विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 

कॉमप्यूटर सायन्स 

९८. | ११. | सौ. कौशल्याबाई रघुनाथ आगळे बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान | सर्वसाधारण 
पत्ता: गट नं. ८६/३/ब , ८६/२/ब , नेवासा फाटा, मु. मानवविज्ञान- बॅचळर ऑफ Hist 
पोस्ट. मुकिंदपूर, ता. नेवासा, जिल्हा अहमदनगर पिन : । (एल एल.बी.) तीन वर्ष 
४१४६०३ 
सौ. कौशल्याबाई रघुनाथ आगळे विधी महाविद्यालय, 
नेवासा फाटा, पत्ता: खडके ATH फाटा, ता: नेवासा, 
जि:अहमदनगर 

९९, | १२. | नवसह्याद्री चॅरीटेबल ट्रस्ट, पुणे पत्ता: ७ रामकुंज, । सर्वसाधारण 
आई. सी .एस. कॉलनी, गणेशखिंड रोड, ता: मानवविज्ञान- बॅचळर ऑफ लॉज 
हवेली, जि:पुणे पिन : ४११००७ (एल एल.बी.) तीन वर्ष 
कै. निर्मलाताई पिंगळे विधी महाविद्यालय, चाकण, 
पत्ता: चाकण, ता: खेड, जि:पुणे 

१००.) १३. पुर्ती शिक्षण प्रसारक मंडळ, पर्वसाधयारप 
पत्ता: मु.पो. लोणीकंद, रामनगर, ता. हवेली, जि.पुणे मानवविज्ञान- बॅचळर ऑफ Hist 
पिन: ४१२२९६ (एल एल.बी.) तीन वर्ष 
शिल्पकार लॉ कॉलेज, पत्ता: लोणीकंद ता: हवेली 
(महानगर पालिका हद्द वगळून), जि:पुणे 


पृष्ठ २२ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


अ णि संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / | विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 

क्र. 

१०१.| १४. | मोहटा देवी सेवा प्रतिष्ठान, पत्ता: मु. पो .श्रीगोंदा, । सवसाधारण 
ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. फॅशन 
सनराईज कॉलेज ऑफ फॅशन डिझाईनिंग, डिजाइन 
पत्ता: श्रीगोंदा, ता: श्रीगोंदा, जि: अहमदनगर पिन : 
४१२३७०१ 

१०२. १५. | श्री संत सेवालाल महाराज सेवाभावो संस्था, पत्ता: । सवैसाधारण 
बसंतनगर, पो. जातेगाव, ता. नांदगाव, जि. नाशिक | वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
पिन : ४२३१०६ विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
पिनाकेश्‍वर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, | मानवविज्ञान- बी. ए. 
पत्ता: बसंत नगर, जातेगाव, ता: नांदगाव, 
जि:नाशिक पिन : ४२३१०६ 

१०३. १६. | जयवंत शिक्षण प्रसारक मंडळ, पवेसाधारण 
पत्ता: ताथवडे, ता. मुळशी जि.पुणे ४१००३३ वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
छत्रपती शिवाजी कला, वाणिज्य व विज्ञान विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
महाविद्यालय, पत्ता: नऱ्हे, ता: पुणे (महानगर मानवविज्ञान- बी. ए. 
पालिका BE) जि:पुणे पिन :४११०४१ 

१०४) १७. | साकेश्‍वर ग्रामीण विकास सेवा संस्था, पत्ता: घर न | सर्वेसाधारण 
४८, करंदीकर हॉस्पिटल मागे, बाघ मळा, तालुका | मानवविज्ञान- बॅचळर ऑफ लॉज 
ता: अहमदनगर, जि: अहमदनगर पिन :४१४००१ | (एल एल.बी.) तीन वर्ष 
आडसूळ ला कॉलेज, पत्ता: अहमदनगर, ता: 
अहमदनगर, जि:अहमदनगर 

१०५. १८. | नाशिक जिल्हा अहिल्यादेवी शिक्षण प्रसारक मंडळ, पर्वसाधारण 
जळगाव (नि), ता. मालेगाव, जि. नाशिक पत्ता: मु. पो. वाणिज्य व व्यवस्थापन- बी.कॉम. 
जळगाव (नि), ता. मालेगाव ,जि. नाशिक पिन : विज्ञान व तंत्रज्ञान- बी.एस्सी. 
४२३१०४ - बी. ए. 
रोडु आण्णा गोविंदराव पाटील वरिष्ठ महाविद्यालय, aaa यी 
जळगाव नि. ता. मालेगाव, जि. नाशिक पत्ता: जळगाव 
निंबायत, ता: मालेगाव, जि:नाशिक पिन : ४२३१०४ 

। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, were 

१०६. १. | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खादी ग्रामोद्योग संघ, । विधी 
मंगळवेढा, ५१, इंदिरा गांधी स्टेडियम (पार्क चोक), | बी.ए. एल.एल.बी. भाग-१९ 
सोलापूर. एल.एल.बी. भाग-१ 
अल्लाबक्ष काझी विधी महाविद्यालय, सांगोला, 
ता.सांगोला, जि. सोलापूर. 

PT feet, गडचिरोली 111)_|]_|_||[___| 

१०७) ९. | श्री. माता कन्यका सेवा संस्था, चंद्रपूर, जि.चंद्रपू, | कळा, वाणिज्य व विज्ञान 
शुरबी महिला महाविद्यालय, मुल, ता.मुल, जि. 
गडचिरोली 

१०८. २. | महारोगी Gar समिती, बरोरा, जि. चंद्रपूर. कला, वाणिज्य व विज्ञान 
आनंद निकेतन महिला महाविद्यालय, वरोरा, 
जि. चंद्रपूर 


पृष्ठ २२ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


क्रि 


संस्थाप्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता / 


विद्याशाखाअभ्यासक्रम/ 


समिधा सेवा संस्था नागभिड, जि. चंद्रपूर 
सरस्वती जैरामजी तर्वेकर महिला महाविद्यालय, 
नागभिड, जि. चंद्रपूर 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


११०. 


जन उत्थान बहुउद्देशिय संस्था, देवरी, जि.गोंदिया 
शारदा महिला महाविद्यालय, कोरची, ता.कोरची, 
जि. गडचिरोली 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


१११. 


श्री. माता कन्यका सेवा संस्था, चंद्रपूर, जि.चंद्रपूर, 
स्व. डॉ. सच्चिदानंद मुनगंटीवार रात्रपाळी 
महाविद्यालय, वडगाव, जि. चंद्रपूर 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


RRR. 


जन उत्थान बहुउद्देशिय संस्था, देवरी, जि.गोंदिया 
शारदा महिला महाविद्यालय, देसाईगंज (वडसा), 
जि. गडचिरोली 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


११२३. 


महारूद्र सांस्कृतीक बहु. संस्था, वः 
सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, धानोरा, मेन 


रोड, ता. धानोरा, जि. गडचिरोली 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाब 


Ray. 


ARM शिक्षण प्रसारक मंडळ, चिंचखेडा (खुर्द), 
ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद. 

एस. बी. फॅशन डिझाईन महाविद्यालय, शिवूर 
(बंगला), ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद 


कला (फॅशन डिझाईन) 


११५. 


विश्‍वध्रुप फाऊंडेशन, ब 

जिजाऊ माँसाहेब कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय, जिजाऊ नगर, वासनवाडी, 
ता. जि. बीड 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 
(महिला) 


११६. 


भगवान साई बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
आनंदगाव, ता. शिरूर (का.), जि.बीड 
डी.आर.विघ्ने लॉ कॉलेज आनंदगाव, ता. शिरूर 
(का.), जि.बीड 


(विधी व फॅशन डिझाईन) 


११७. 


मीण विकास महिला बहुउद्देशिय सेवाभाव 
संस्था, नाथापूर, ता. जि. बीड 

साईनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, 
नाथापूर, ता. जि. बीड 


कला, वाणिज्य व विज्ञान 


PRATAP pte spare या 
Ol 


PANDURANG LUBAL जा eoucaTion DEPARTMENT 


2023.04.01 21:41:49 +05'30' 


( प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्रमांक :- मान्यता- २०२४/प्र.क्र. ६३/मशि-४, दिनांक ०१ एप्रिळ, २०२३ सोबतचे सहपत्र. 


Pee | २ ३ v ष्‌ 
अ.क्र. | संस्था / | विद्याशाखा/ अभ्यासक्रम शासन र्ण्‌य | 
महाविद्यालयाचे नाव व दिनांक 
पत्ता १५.०९.२०१७ 
मधील वस्तुस्थिती 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 
2. - फाउंडेशन, मानवीय संस्था - १३.- श्रीम. आशाबाई । स्तंभ क्र. ४ 
नंदुरबार बी.ए.[मराठी, वळवी यांच्यासह गट । मधील त्रुटींची 
प्लॉट नंबर 6 विरल संरक्षणशास्त्र, क्र. ७/२ मधील १ हे. पुर्तता ०६ 
बिहार खोडाई माता रोड | मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, । ५६ आर जागेचा महिन्यांच्या आत 
नंदुरबार-४२५४१२ राज्यशास्त्र, भूगोल, नोटरी भाडेकरार केला | करण्याच्या 
आर.पी.बळवी कला, । इतिहास, हिन्दी, सक्तीचा | आहे. नोंदणीकृत अटीच्या अधीन 
विज्ञान, वाणिज्य इंग्रजी, इंग्रजी, वैकल्पीक | भाडेकरार आवश्यक. | राहून इरादापत्र 
महाविद्यालय, धडगाव, । इंग्रजी, मराठी देण्यात येत 
ता. धडगाव, जि. (उपयोजित)] आहे. 
नंदुरबार विज्ञान व तंत्रज्ञान - 
बी.एस.सी[इंग्रजी, 
संगणक विज्ञान, 
सूक्ष्मजैविको, प्राणी शास्त्र, 
वनस्पति शास्त्र, 
अकार्बनिक रसायन 
शास्त्र, कार्बनिक रसायन 
शास्त्र, भौतिक शास्त्र, 
रसायन शास्त्र, मराठी, 
भूगोल, हिंदी, पर्यावरण 
शास्त्र] 
वाणिज्य व व्यवस्थापन - 
बी.कॉम.[सर्व अनिवार्य 
विषय] 
2. सनराईंज फाउंडेशन, मानवीय संस्था - १३.- १हे १७ आर स्तंभ क्र. ४ 
नंदुरबार बी.ए.[मराठी, तत्त्वज्ञान, | जागेचा नोंदणीकृत ।मधील त्रुटींची 
प्लॉट नंबर 6 विरल विहार | मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, । भाडेकरार जोडला  ।पुर्तता ०६ 
खोडाई माता रोड नंदुरबार- | समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, | आहे. श्री. जैन (गट | महिन्यांच्या आत 
कीत य = भूगोल, इतिहास, हिन्दी, |. 9/2) आवश्यक | करण्याच्या 
तगत याच्च सक्तीचा इंग्रजी, इंग्रजी, | क्षेत्र १ हे. २* आर. । अटीच्या अधीन 
, वाणिज्य eat 
ner RreIera, वैकल्पीक इंग्रजी, राहून इरादापत्र 
अक्कलकुवा. ना. फिजिऑलॉजी, मराठी देण्याता येत 
अक्कलकुवा, जि. (उपयोजित), पर्यावरण] आहे. 
नंदुरबार विज्ञान व तंत्रज्ञान - 


पृष्ठ २२ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


बी.एस.सी [इंग्रजी, 
संगणक विज्ञान, 
सूक्ष्मजैविको, पर्यावरण 
विज्ञान, प्राणी शास्त्र, 
वनस्पति शास्त्र, कार्बनिक 
रसायन शास्त्र, भोतिक 
शास्त्र, रसायन शास्त्र, 


मराठी, भूगोल, हिंदी] 


वाणिज्य व व्यवस्थापन - 

बी.कॉम.[सर्व अनिवार्य 

विषय] 
प फाउंडेशन, मानवीय संस्था - १३.-नोटरी भाडेकरार | स्तंभ क्र. ४ 
नंदुरबार बी.ए.[मराठी, जोडला आहे. मधील त्रुटींची 
प्लॉट नंबर 6 विरल संरक्षणशास्त्र, नोंदणीकृत भाडेकरार | पुर्तता ०६ 
बिहार Glee माता रोड | मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, । आवश्यक श्री. महिन्यांच्या आत 
नंदुरबार-४२५४१२ राज्यशास्त्र, भूगोल, कन्हैयालाल नाईक व | करण्याच्या 
आर.पी.बळवी कला, | इतिहास, हिन्दी, सक्तीचा | श्री. कटरारिया अटीच्या अधीन 
विज्ञान, वाणिज्य इंग्रजी, इंग्रजी, वैकल्पीक | यांच्यासह गट क्र. राहून इरादापत्र 
महाविद्यालय, खांडबारा, | इंग्रजी, मराठी ११/१ मधील १ हे. ५९ | देण्यात येत 
ता. नवापूर, जि. (उपयोजित), पर्यावरण] । आर जागेचा नोटरी । आहे. 
नंदुरबार विज्ञान व तंत्रज्ञान - भाडेकरार. 

बी.एस.सी[इंग्रजी, 

संगणक विज्ञान, 

सूक्ष्मजैविकी, गणीत, 

प्राणी शास्त्र, बनस्पति 

शास्त्र, अकार्बनिक 

रसायन शास्त्र, कार्बनक 

रसायन शास्त्र, भोतिक 

शास्त्र, रसायन शास्त्र, 

मराठी, भूगोल, हिंदी, 

पर्यावरण शास्त्र] 

वाणिज्य व व्यवस्थापन - 

बी.कॉम.[सर्व अनिवार्य 

विषय] 
प फाउंडेशन, मानवीय संस्था - १३.- श्री. प्रमोद रमेश | स्तंभ क्र. ४ 
नंदुरबार बी.ए.[मराठी, वळवी यांच्यासह गट । मधील त्रुटींची 
प्लॉट नंबर 6 विरल विहार | संरक्षणशास्त्र, क्र.८/१ येथील १हे. पुर्तता ६ 
खोडाई माता रोड नंदुरबार- | मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, | ९७ आर जागेचा महिन्यांच्या आत 
an कला. राज्यशास्त्र, भूगोल, नोटरी भाडेकरार  । करण्याच्या 
वजन बाणज्य इतिहास, हिन्दी, सक्‍तीचा | नोंदणीकृत आवश्यक. | अटीच्या अधीन 


महाविद्यालय, तोरणमाळ, 
ता. अक्राणी, जि. नंदुरबार 


इंग्रजी, इंग्रजी, वैकल्पीक 
इंग्रजी] 
विज्ञान व तंत्रज्ञान - 


राहून इरादापत्र 
देण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ २२ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ६३/मशि-४ 


बी.एस.सी [इंग्रजी, 
संगणक विज्ञान, 
सूक्ष्मजैविकी, गणीत, 
प्राणीशास्त्र, बनस्पति 
शास्त्र, अकार्बनिक 
रसायन शास्त्र, भोतिक 
शास्त्र, रसायन शास्त्र, 
मराठी, हिंदी, पर्यावरण 
शास्त्र] 

वाणिज्य ब व्यवस्थापन - 
बी.कॉम.[सर्व अनिवार्य 
विषय] 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 


PRATAP DN: CN = PRATAP PANDURANG LUBAL, C = IN, S = 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND TECHNICAL 
a ie Soe 


( प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २२ पैकी २२ 


